जन-आरोग्य सनद 
दुसरी आवृती 


३ पी 


09907 


जन - आरोग्य सनद 


जन आरोग्य संसद या मोहीमेचा भाग म्हणून देश पातछीवर व 
महाराष्ट्रात विस्तृत चर्चेच्या आधारावर “जन आरोग्य सनद! चा 
मसूदा जून २००० मध्ये तयार झाला. याचा मराठी अनुवाद व त्याचे 
स्पष्टीकरण असे मिद्वून जन आरोग्य सनद पुस्तिकेची पाहिली आवृती 
ऑगस्ट २००० मध्ये काढली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर २००० मध्ये 
पुण्यात झालेल्या राज्य आरोग्य संसदे मध्ये काही सूचना आल्या. 
तसेच राष्ट्रीय पातव्ीवर विशेषतः ३० नोव्हेंबर-१ डिसेंबर ला झालेल्या 
राष्ट्रीय आरोग्य संसदे मध्ये सनदेवर व्यापक चर्चा झाली आणि 
महत्वाच्या सूचना आल्या. या आधारे जन आरोग्य सनदेचे अंतिम 
प्रारूप इंग्रजीत तयार झाले. ही सनद या दुस-या आवृतीच्या स्वरूपात 
मराठीत प्रकाशित होत आहे. त्याच्या स्पष्टीकरणासकट मराठी अनुवाद 
करण्याचे काम सेहत च्या अनंत फडके, अभय शुक्ला आणि 
अमिता पित्रे यांनी केला आहे. पुस्तिका करण्यामध्ये सुहास काल्हकर 
आणि माधुरी सुमंत यांचेही योगदान झाले आहे. थोडक्यात ही 
पुस्तिका म्हणजे आरोग्य चब्ठवव्ठीतील कार्यकत्यांमधील सामुहिक 
विनिमयाचा परिपाक आहिे. 


प्रकाशक - आरोग्य साथी प्रकल्प, “सेहत 
२/२१०, स्वानंद, आपली सहकारी सोसायटी, 
४८९१, पर्वतीदर्शन, पुणे - ४११ ००९ 
फोन -४४४३२२५, ४४४७८६६ 
स्याभां। ; <शागाएएा ७ ए5।.९0णा 


मुद्रक - विक्रम प्रिंटर्स, पुणे - ४११ ००९ 
दुसरी आवृती : ७ एप्रिल, २००१ - आरोग्य अधिकार दिवस 


मुखपृष्ठ : नंदिनी ताडपत्रीकर 
रेश्शानिएल मिट. गे मूल्य ५ रुपये 


जन-आरोग्य सनद 


(आरोग्यासाठी जनतेचा जाहीरनामा) 


दुसरी आवृत्ती 


2 टय०(००० (नै5०)॥५ ८#९०४ 72:3७: 


७ एप्रील, २००१ 


आरोग्य अधिकार दिवस 


“जन- आरोग्य अभियान" साठी 


« सेहत ” प्रकाशन 


न ग्रराग्य सनद 
(आरोग्यासाठी जनतेचा जाहीरनामा) 
। आरोग्य व आरोग्य सेवा मिन्ण्यासाठी 
खालाल आमुलाग्र सुधारणा व्हायला हव्यात : 


क) सर्वाना आरोग्य-सेवा मिछठण्यासाठी धोरण व यंत्रणा 
१... प्राथमिक आरोग्य सैनेचा 5 हा पाया मानून 
आरोग्याबाबतलचे सर्व नियोजन करायला हवे. केवब्ठ निवडक 
आजारांवर लक्ष कैद्वित करणारे कार्यक्रम न घेला सर्वाभिण प्राथमिक 
वैद्यकीय सेनेची व्यवस्था हवी. 

२. पंचायती राज्याच्या चौकटीत प्राथमिक आरोग्य-सेनेचे नियोजन 
ढ॒ने, सर्वसमानेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा खेउ्यातीन व शहरातीन 
सर्व जनलेला मिव्ठायना ढगी. 

3. जागतलिक आरोग्य संघटनेने शिफारस केन्याप्रमाणै राष्ट्रीय 
उत्पज्ञाच्या ५% निधी सरकारने आरोग्याबर खर्च करायला हवा. 
>.सार्गजानिक आरोग्य सेकेचे खाजगीकरण, सार्गजानिक 
दवाखान्यांमध्ये सेजा शुल्क आकारणे बंद व्हायला हबे. 

५. डॉक्टर्स, नर्सेस व इतर आरोग्य-सैबक थांच्या बैद्यकीथ 
शिक्षणासाठी समग्र नलोकाभिमुख धोरण हने. 

६. बैद्यकीय सेनैच्या अनिर्बंध व अनैलिक बाजारीकरणाना आत्ठा 
घानण्थासाठी खाणगी बैद्यकीय सेबेबर स्वनियंत्रण व सामाजिक 
नियंत्रण हवे. 

. अकारण महागरडी, अनावज्थक, अशज्ञास्त्रीय, घातक औषधांचा 
बंद करुन आवश्यक औषशधे सर्बाना मिलतरील था दृष्टीने 
शास्त्रीय व लोकाभिमुख औषध-धौरण हवे. 

८. वैद्यमीय संशोधनाचे नियौजन आपल्या देशातीन आरौग्य- 
स्थितीच्या आधारे करायला हने व था संशोधनाची दिज्ञा, व्याचा 
भर, याबद्नल पारदर्शकता ढवी. वैद्यमीय संशोधन नौमिक तत्वांना 
धरून व्हाने यासाठी ठौस मार्गदर्शक तत्जै पाठली गैली पाहिजैल. 
९. गर्शनिरोधाची सक्ती नकौ पण व्याची सार्वत्रिक उपलब्धता हवी. 
कुटुंब्रांना मुलांची संख्या ठरबण्थाचा अधिकार ह॒बा. धौकादायक 
गर्भशरोधक साधनांबर बंदी हवी. 


पर 0. पारंपारिक, स्थानिक व घरग़ुत्री उपचार पध्दलीना मिन्ठणारी 
सापत्न बागपूक थांबदून त्यांना प्रोत्साहन, संशोधन | प्रसारासाठी 
पुरैसा बाब द्यायला हवा. 

११. आरोग्याबाबतचे राष्ट्रीय कार्यक्रम व धोरणे थातीन बदल हे 
शास्त्रीय पायावर व व्यापक सार्बननिक चर्चैनंतरच केले जाबैत, 
१९. साथीच्या आजारांचा प्रतिबंध, व्यांच्याजर लक्ष व निर्यत्रण 
ठेबण्थासाठी कार्यक्षम वंत्रणा हबी, था आजारांना आब्ठा घालण्थासाठी 
सामाजिक व पर्यावरणीय सुधारणा हव्यात, 

१3. असंसर्गणन्ध व्याधी (उद्ा ; उच्च रक्तदाब, मधुमेह, केंन्सर 
इ. ) थांचे प्रतिबंधन, बैब्ठेजर निदान व उपाय करण्थासाठी बंत्रणा 
ढ़्गी. 


ख) दुर्लद्षित गट, प्रश्न यावर खास लक्ष : 


१०. स्त्रियांगर पडणारा कामाचा विढेरी बोजा, त्यांची दडपप[क व 
व्यांचे खास आरोग्य प्रश्न नक्षात्र घैणारै स्त्री-संगेदनशीन आरीग्य- 
धोरण ब यंत्रणा हवी. निंग-निदानासाठी तपासणी बढ स्त्री-लिंगी 
गर्भ असल्यास गर्भपात यावर पूर्ण बंदी हनी. 

१५. ब्रालपण ढ़ा भावी जीवनाचा पाया असतो है लक्षाल घेऊन 
बाल केद्रिल आरोग्य धौरण ब यंत्रणा हनी. 

१६. व्यग्सायजन्द व प्रदूषणजन्य आजार टाब्ठण्यासाठी विशेष 
उपाय द्रोजना ही. 
जप 9. मानसिक आरोग्याना उपकारक ठरतीन, मानासिक 
आजारांबाबतचे गंड दूर ढोतील, मानसिक आजारांबर सर्वाभिण 


_भ्रूमिकेतवून उपचार हौतीन असे समग्र धौरण ब यंत्रणा ही. 


१८. वयस्कर लोकांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष हमने. थाबाबत 
सामाजिक सुरक्षा व संबेदनशीन आरौग्ध सेवा मिवब्ठायला हगी. 
१९. जञारीरिकदृष्टथा कमकुबत व मानसिक दृष्ट्या अपंग 
असणायांच्या आरोग्यासाठी प्राधान्य व बिशेष उपाय थौजना हनी. 
९०. व्यसनीपणाच्या आजारापायून समाजाची मुक्ती हीण्यासाठी, 
अमनली ' पदार्थाच्या व्यगसाथाना मृठमाती देणारे धौरण व बंत्रणा 
ढ़्गी. 


में। थेद भर 


प्रस्तावना 


आरोग्य हा मूलभूत अधिकार आहे असे म्हटले जाते व. इस, २००० 
साली सर्वासाठी आरोग्य अशी घोषणाही सातत्याने केली गेली. पण प्रत्यक्षात 
हा हक्‍क व्यवहारात सतत नाकारला जातो. आरोग्य सेवेबाबतही प्राथमिक 
आरोग्य सेवा सर्वाना मिव्ठायला हवी असे सर्व देशांमधील सरकारांनी १९७८ 
मध्ये अल्मा अटा येथील परिषदेत मान्य केले होते. पण २००० साल येऊन 
गेले तरी घोषणा व व्यवहार यातील दरी रुंदावत चालली आहे. अल्मा अटा 
येथे आरोग्यदायी, एकात्मिक विकासधोरण घेण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात 
आले. पण भारतातही ते कागदावरच राहिले. प्रत्यक्षात दार्रिद्रय, विषमता, 
बेकारी व रोगकारक विकास याचा वरचष्मा चालूच राहिला. 

स्वातंत्रयानंतर भारतात ज्या बवेगवेगठया आथिक-सामाजिक सुधारणा 
झाल्या, तंत्रविज्ञानात जी भरीव प्रगती झाली, त्यामु्ठे सर्वसामान्य जनतेला 
आरोग्यदायी जीवन जगण्यासाठी त्यांच्या राहणीमानात किमान सुधारणा 
होण्याची शक्‍्यता निर्माण झाली. तसेच आजार टाछणे व आजाराचे निदान 
करून त्यावर उपचार करणे याबाबत वैद्यकीय ज्ञानामध्ये प्रचंड प्रगती झाली. 
सर्वाना आरोग्यदायी जीवन मिव्ठण्याची शक्‍्यता या आधुनिक प्रगतीमु्ठे 
निर्माण झाली. पण ती फारशी प्रत्यक्षात आली नाही. आरोग्याबाबतचे काही 
निर्देशांक सुधारले. उदा. आयुर्मर्यादा जबब्ठ-जबत्ठ दुप्पट झाली, बालमृत्युचे 
प्रमाण जवब्ठ-जबब्ठ निम्मे झाले, देवीचे निर्मूलन झाले. पण मुलांमधील, 
स्त्रियांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले नाही, तर अपघातामुन्हे, प्रदुषणामुल्ठे, 
तंबाखू-दारू सारख्या व्यसनांमुब्ठे होणारे आजार, हृदयविकार इ. सारखे 
आजार वाढले आहेत. एड्स हा नवा जीवघेणा साथीचा आजार थैमान घालू 
लागला आहे. दुस-या बाजूला वैद्यकीय तंत्र विज्ञानात प्रचंड प्रगती झाली, 
भारतातही त्यामुठे निरनिराठे आधुनिक उपचार उपलब्ध झाले. शहरात 
डॉक्टरांची उपलब्धताही खूप वाढली. ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य-केंद्रे 
उभी राहिली. पण तरीसुध्दा प्राथमिक आरोग्य सेवा खेडोपाडी पोचलेली नाही. 
खाजगी सेवा ही सर्वसामान्य जनतेला न परवडणारी, अनेकदा पिव्ठवणूक 
करणारी बनली आहे. बहुतांशी अनियंत्रित खाजगी सेवा व अगदी तुटपुंजी 
शासकीय सेवा यामु्ठे आरोग्य सेवेबाबतची घोषित उद्दिष्टे साध्य होऊ शकली 
नाहीत. 

यावर कडी म्हणजे हल्लीच्या काव्झत उदारीकरण , जागतिकीकरण 
या गोंडस नावाने ओवठखल्या जाणा-या नव्या आथिक धोरणामुक्ठे परिस्थिती 


& 


आणखीनच बिघडली आहे. बाजारपेठ व नफेखोरी यावर संपूर्ण भिस्त 
ठेवण्याच्या नव्या भूमिकेमुब्ठे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक परावलंबी झाली 
आहे. संघटित औद्योगिक क्षेत्राचे खच्चीकरण झाले आहे आणि त्याऐवजी 
कमी वेतन, कमी सुरक्षितता, कामाचा जादा बोजा देणा-या असंघटित क्षेत्रात 
कष्टकरी ढकलले जात आहेत. शेतीतील धान्य व डा्ठींचे उत्पादन कमी झाले 
आहे व त्यांचे भाव कडाडले आहेत. सरकारकडून मिव्ठणा-या सामाजिक 
सुविधा कमी झाल्या आहेत. अनियंत्रित जागतिक बाजारपेठेत प्रबब्ठ राष्ट्रांचे 
वाढते वर्चस्व आणि आरोग्य सेवेचे आणखी खाजगीकरण, यामुव्ठे राहणीमान 
व कामधंद्याची परिस्थिती याबाबत बहुसंख्य जनतेची स्थिती खालावत आहे. 
आरोग्य सेवेबाबतही सरकार अंग काढून घेत आहे. 

एकविसाव्या शतकामध्ये प्रवेश करतांना खरं तर आरोग्यदायी जीवन 
जगणे हा मानवी हक्‍क मानला गेला पाहिजे, त्याशिवाय सुखी मानवी जीवन 
शक्य नाही. आरोग्य सेवा मिव्ठणे हा तर आता घटनात्मक, कायदेशीर मूलभूत 
अधिकार असला पाहिजे. भारतीय संविधानामध्ये. नागरिकांचे पोषणमान, 
राहणीमान उंचावणे व सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे प्राथमिक 
कर्तव्य आहे, निर्देशक तत्वांमध्ये (भाग ४, अनुच्छेद ४७) नमूद केले आहे. 
तसेच नगरपालिका ब पंचायती यांनाही हे तत्व लागू केले आहे. हे दोन्ही 
अधिकार प्रत्यक्षात येण्याइतकी क्षमता आपल्या समाजात विकसित झाली 
आहे. पण आधुनिक तंत्राच्या या प्रगत क्षमतेचा लाभ फक्त मूठभरांनाच होतो 
आहे. बहुसंख्य जनतेच्या वाट्याला अनारोग्यकारक परिस्थिती व आरोग्य- 
सेवेची कमतरता हेच येत आहे. 

हे चित्र बदलुन॒ सर्वांसाठी आरोग्य हे घोषित ध्येय प्रत्यक्षात आणायचे 
असेल तर आरोग्याच्या क्षेत्रात काय सुधारणा व्हायला हव्यात, याबाबत 
भारतातील बेगवेगव्ठया जनवादी, विज्ञान, आरोग्य-संघटना, संस्थांमधून विचार 
झाला. त्या आधारे 'जन-आरोग्य सनदः याचा मसूदा तयार झाला. सनद 
म्हणजे सार्वभौम जनतेचे अधिकार मांडणारा जाहीरनामा, ऑगस्ट २००० 
मध्ये याची पहिली मराठी आवृत्तो छापली गेली. त्यानंतर राज्य व देश 
पातव्ठीवर, सविस्तर चच्चेतून ही सनद अजून विकसित झाली आणि त्याची 
नवीन आवृत्ती तयार झाली. या नवीन सनदेचा मराठी अनुवाद व तिचे 
स्पष्टीकरण या पुस्तिकेत दिले आहे. जन-आरोग्य अभियान या मोहीमेत ही 
सनद ब तिचे स्पष्टीकरण कार्यकर्त्यामार्फत जनतेपर्यत पोचवण्यासांठी ही 
पुस्तिका उपयोगी पडेल असा विश्वास आहे. 


जन आरोग्य सनद 


(आरोग्यासाठी जनतेचा जाहीरनामा) 


ह्या पृथ्वीवरील बहुसंख्य जनतेला दुःखाच्या आणि दारिद्रद्याच्या खाइत लोटणारी 
अत्यंत अन्यायकारक अशी जागतिक व्यवस्था जागतीकिकरण झा गोंडस बुरख्याआडून 
येते आहे. आम्ही सर्व भारतीय तिच्या विरोधासाठी एकत्रित येत आहोत 

मूठभर धनाढ्य राष्ट्रांचा आणि कंपन्यांच्या हितसंबंधासाठी हवा व्यवस्थेने 
पध्दतशीरपणे गरीब देशांच्या अर्थव्यवस्था मोडीत काढल्या अहित. ह्या व्यवस्थेतृन निर्माण 
होणा-या सा-या विश्वातील गरीबांना बेघर केले जात आहे. त्यांच्या जगण्याचे आधार 
असलेल्या जमीन जंगल पाण्यापासून त्यांना वंचित केले जात आहे. त्यांची परिस्थिती 
त्यामुठे अधिकच बिकट होत आहे. अशा हा व्यवस्थेचा आम्ही तोब्र निषेध करात 
आहोत 
संपर्ण आरोग्य सेवा हा आमचा मूलभूत अधिकार आहे. आम्ही त्याचा पुनरूच्चार 
करीत आहोत. अन्नधान्य पुरवठ्याची निश्चिती, चिरायू जीवन, आधार आणि व्यवसायाची 
निवड करण्याची संधी, शुध्द पाणी, निवारा व स्वच्छता सुविधा तसेच सर्वांसाठी सुयोग्य 
आराोग्यसंवा हवा सर्व गोष्टो आम्हाला संपूर्ण आरोग्य सेवेत अपेक्षित आहेत म्हणजेच 
थोडक्यात, आमचे म्हणणे असे की, सर्वासाठी आरोग्य हा आमचा अधिकार आहे आणि 
हे आरोग्य आताच मिव्ठायला हवे | 
जागतिक नाणे निधी, जागतिक व्यापारी संघटना आणि ह्या आधीचे सब - जागतिक 
आरोग्य संघटना आणि जागतिक' भाडवलदारांच्या दबावाखालीच चालणारे शासन, दया 
सर्वानीच अल्मा अटा येथील घोषणेला पध्दतशीरपणे गुंंडाल्ून ठेवल आह. 
आम्ही आमच्या कष्टाने गेली पन्नासवर्ष घाम गान, जीवापाड मेहनत करून जी संसाधने 
कमावली आहत, ती सर्व, तथाकथित 'स्ट्रकचरल अडजस्टमेंट' च्या नावाखाली ह्या 
जागतिक शक्ति लबाडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अधिकाधिक नफा, सुपरप्रोफिट 
कमविण्यासाठी, त्यांना आमची ही संसाधने जागतिक बाजाराच्या सेवेसाठी मांडायची 
आहत 
पूर्वी अस्तित्वात होत्या तश्या, सुविधा सामाजिक आरोग्य सेवा पुरविणा-या संस्था, तसेच 
सामाजिक सेवा परविणा-या संस्था, तसेच वितरण व्यवस्था हा सवाच्या लाभापासून 
आम्हाला वंचित करण्यात येत आहे. ह्या सर्वावर कव्ठस म्हणजे आमच्या ह्या दुरवस्थेबद्‌दल 
आम्हालाच दोष दिला जातो आहे. आमच्या गरीबीचे आणि अडचणीचे कारण म्हणजे 
आमची मोठी संख्या आणि आमची पुनरूत्पादन क्षमता असे आम्हाला ऐकविले जाते 

आम्ही असे घोषित करतो की आरोग्य हा आमचा न्याय्य हक्‍्क आहे आणि 
प्रार्थमक आरोग्य सेवेच्या सोयी मिव्ठणे हा आमच्यातील प्रत्येकाचा मूलभूत, घटनात्मक 
अधिकार मानला जावा. आमचे आरोग्य आमच्या हाती अशा प्रकारे नियंत्रण करण्याचा 
आमचा अधिकार आहे आणि म्हणून खालील प्रमाणे सुविधा मिव्ठविण्याचा हा अधिकार 
आम्हाला असायला हवा : 


पुरेसे अधिकार व जबाबदा-या असलेली आणि पुरेशा आर्थिक तरतुदी असणारी 
खरी विकेंद्रीत स्थानिक प्रशासन व्यवस्था हवी. 

कसेल त्याची जमीन या तत्वावर आधारित चिरायू शेती व्यवस्था व त्याच्या 
जोडीला विकेंद्रीत समाजिक वाटप व्यवस्था जेणे करून कुणालाही उपाशी रहावे 
लागू नये. 
सर्वासाठी शिक्षण, पुरेसे व सुयोग्य पिण्याचे पाणी, तसेच निवारा आणि स्वच्छता 
सुविधा मिव्ठाव्यात 
सन्‍्मानाने जगण्याची व व्यवसायाची हमी मिव्ठावी. 
स्वच्छ व चिरायू परिसर असावा. 
स्थानिक गरजेनुरूप अत्यावश्यक औषधांचा पुरवठा करणारी औषध कंपनी 
असावी. क्‍ 
लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यानुसार प्रतिसाद देणारी व जिच्या नियंत्रणातही 
लोकसहभाग असेल अशी आरोग्य व्यवस्था असावी. 


तसेच खाली दिलेल्या मुद्यांबदल आम्ही आमचा तीब्र निषेध नोदवितो : 


किरकाब्ठ विकेद्रित आणि न्याय्य अन्न वाटपाकडे दुर्लक्ष करणारे, बाजाराच्या 
गरजा भागविणारे शेतो धोरण ह्याचा आम्ही निषेध करतो 
आमच्या जावनआधारांचा विनाश करण आणि आमच्या नैसर्गिक संसाधनांचा 
खाजगी फायसद्यासाठी पुरवठा करणे आम्हाला मान्य नाही 
अआतशय माजक्याच लोकांना परवडताल अशा महागडया, मोठ्या प्रमाणात 
तंत्रज्ञगावर आधारित अशा आरोग्य सुविधा आणि सेवा पुरविणे म्हणजेच फक्त 
आरोग्य अशी धारणा पसरविणे 
सामाजिक खर्चात कपात हा धोरणामुत्ठ आरोग्य सेवेवर होणा-या खर्चातही 
कपात होत आहे. त्यामुठे मोफत आरोग्य सेवा देण्याच्या तत्वापासून सरकार 
माघार घेत आह आणि सामाजिक आरोग्य संस्थामध्ये सुध्दा सेवा शुल्क आकारले 
जाऊ लागले आहे. ह्यामुछे गरीबांवरचा ताण फारच वाढतों आहे. 
आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण, खाजगी आरोग्य कंपन्यांना सरकारी सबलती 


:  आणि खाजगी कंपन्याचा आरोग्य विमा. 


लोकसंख्या नियंत्रणाचे अयोग्य धोरण आणि संतती नियमनाच्या धोकादायक 
तंत्राच्या वापरास उत्तेजन ह्या सर्वाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. 
पेटंट  च्या निमित्ताने आमच्या पांरपारिक ज्ञानाची चोरी आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान 
आणि ओषधे सामान्यांच्या आवाक्यापेक्षा दूर ठेवणे हे अन्यायकारक आहे. 
गटबाजी आणि दडपशाही करणा-या समाज प्रवाहांना सस्थात्मक दर्जा दिला 
जाणे. त्याला जोड़ून येणारी हिंसा ह्यामुठे आमची शांतता भंगली आहे, एकात्मता 
भंगली आहे 


(9 


ह्वा सर्व गोष्टी लक्षात घेता आम्ही पुढील मागण्या करतो आहोत - 


९) प्राथमिक आरोग्य सेव्रेचा दृष्टीकोन हा पाया मानून आरोग्यबाबतचे सर्व 
नियोजन करायला हवे. १९७८ मध्ये भूतपूर्व सोव्हिएत 
युनियन मध्ये “अल्मा अटा' येथील परिषदेत १३४ 
: राष्ट्रांचया अधिकृत प्रतिनिधीनी प्राथमिक आरोग्य सेवा या 
मार्फत 'सर्वाना २००० साली आरोग्य' हे ध्येय गाठायचे 
असे ठरवले होते. “प्राथमिक आरोग्य सेवा दृष्टीकोन हा 
पाया मानून आरोग्यबाबतचे सर्व नियोजन करायला हवे. 
प्राथमिक आरोग्य सेवेचा दृष्टीकोन म्हणजे आरोग्यासाठी 
आवश्यक अशा शुध्द पाणी, सकस आहार, सार्वजनिक 
स्वच्छता इ. बाबत सामाजिक सुधारणा करणे व प्राथमिक 
वैद्यकीय सेवा पुरवणे या दोन्हींची एकत्र गुंफण करणे. औषधे, डॉक्टर्स, लसी इत्यादी 
वैद्यकीय उपायांना मध्यवर्ती महत्व देणारी प्रस्थापित पध्दत आहे. त्या ऐबजी आरोग्यासाठी 
आवश्यक अशा सामाजिक, पर्यावरणीय व लोकांच्या सहभागावर आधारित सुधारणांवर 
जोर द्यायला हवा. क्षयरोग, कुष्ठरोग इत्यादी प्रत्येक आजाराचा सुटा - सुटा विचार करुन 
या आजारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी नियोजन करण्याकडे प्रस्थापित व्यवस्थेचा कल 
आहे. त्या ऐवजी नेहेमीच्या सर्व आजारांचे निदान व त्यावर उपचार करणारी अशी 
सर्वांगिण प्राथमिक वैद्यकीय सेवेची व्यवस्था हवी, असा प्राथमिक आरोग्य सेवेचा दृष्टीकोण 
आहे. तो बाजूला ठेवून केवव्ठ निवडक आजारांवर लक्ष केंद्रित करणारे कार्यक्रम घेणे बंद 
झाले पाहिजे. 


२) “पंचायती राज्य” च्या चौकटीत प्राथमिक 
आरोग्य-सेवेचे नियोजन हवे. प्राथमिक आरोग्य 
सेवा पुरवणारे निरनिराठे घटक आहेत. उदा. ग्रामीण 
आरोग्य मार्गदर्शक, एकात्मिक बाल विकास 
योजनेतील सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेद्रे 
ही सर्व पंचायती राज्याच्या अधिपत्याखाली यायला 
हवीत म्हणजे त्यांचा कारभार विकेंद्रित चौकटीत 
होईल. गावपातव्ठीवरील सेवा ग्राम-सभेच्या 
अधिपत्याखाली येतील. जिल्हा रुग्णालय व तृतीय 
पातव्ठीजरील सेवजाही जिल्हा परिषदेच्या 
अधिपत्याखाली यायला हव्यात. 

प्राथमिक आरोग्य-सेवा म्हणजे किमान आवश्यक सेवा की ज्यात आरोग्यदायी आहार, 
पाणी, स्वच्छता, आरोग्य-शिक्षण इ. सोबत पहिल्या टप्प्याची वैद्यकीय सेवा मिव्ठायला 
हवी. या वैद्यकीय सेवेत साध्या आजारांवर उपचार, आजार होऊ नये म्हणून लसीकरण 

८ 


व इतर उपाय, आरोग्य-शिक्षण इ. चा समावेश होतो. ही सेवा मोफत किंवा लोकांना 
सहज परवडणारी असली पाहिजे व लोकांच्या सहभागाने उभारली गेली पाहिजे. अशा 
प्रकारच्या सेवेमध्ये खालील गोष्टी हव्यात - 


क) योग्य प्रशिक्षण घेतलेल्या ग्रामीण आरोग्य-साथी/कार्यकर्त्या मार्फत मिलणारी 
पहिल्या टप्प्याची वैद्यकीय सेवा हा या सेवेचा पाया असला पाहिजे. हे आरोग्य-साथी 
गावाने निवडले पाहिजेत. त्यांना गाव, पंचायत व सरकार यांनी आधार द्यायला हवा, 
त्यांना कायदेशीर मान्यता द्यायला हवी. हे आरोग्य साथी गावातच उपलब्ध असतात. 
सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टया ते लोकांना अधिक जवछ असतात, लोकांच्या भाषेत ते 
आरोग्य-शिक्षण करू शकतात व अगदी वेठेवर, कमी खर्चात ते सेवा देक शकतात. ही 
सेवा म्हणजे गावपातव्ठीवर, ग्रामीण आरोग्य सेवेचा कणा असायला हवी. 


प्रत्येक गावात प्रशिक्षित दाईही हवी. ती साधी बाव्ठंतपणे वेठेवर करु शकेल व 
अवघड बाछंतपण वेब्ठेवर ओव्टखून 
गर्भवतीला वेब्ठेवर दवाखान्यात पाठवू 
शकेल. 

ख) स्वातंत्रयाच्या पहाटसमयी 
सरकारने नेमलेल्या भोर समितीने 
१९४६ साली शिफारस केली होती की 
दर दहा हजार लोकसंख्येमागे एक 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र हवे. दर ३० 
हजार लोकसंख्येमागे निदान एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असावे, सरकारची ही शिफारस 
आत्ताशी कुठे जेमतेम पुरी होत आहे. (डोंगराठठ भागासाठी २० हजार लोकसंख्येमागे एक 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे.) परंतु ही आरोग्य-केंद्रे, त्यातील कर्मचारी तेथील गरजांच्या 
मानाने फार कमी पडत आहेत. त्यामुव्ठे नव्या परिस्थितीत शास्त्रीय पायावर पुनविचार 
व्हायला हवा. त्यामध्ये दोन डॉक्टर्स व इतर पुरेसे कर्मचारी हवे. ११२ आवश्यक 
औषधांचा नियमित, पुरेसा पुरवठा हवा. इतर तरतु्दीची नीट अंमलबजावणी हवी. 

स्थानिक जनआरोग्य समितीचा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नियोजनात व कामावर 
लक्ष ठेवण्यात सहभाग हवा. ग्राम पंचायती राज्यामार्फत विकेंद्रित नियोजन व आधार 
हवा. आरोग्यासाठी विकेंद्रित नियोजन हवे. स्थानिक लोकांच्या आरोग्याच्या गरजा काय 
आहेत याची पाहणी करणे, व्यापक आंतरक्षेत्रीय नियोजन, त्यायोगे अन्न-धान्य, पाणी 
आणि सार्वजनिक स्वच्छता व सांडपाण्याची व्यवस्था हे व्हायला हवे. प्रातिनिधिक ग्राम 
समित्यांकड़न व निवड्ून आलेल्या लोकांकड़ून गावाचे नेतृत्व आणि सरकारकडून आवश्यक 
तेवढ्या सामग्रीची व्यवस्था व्हायला हवी. 

दर ५ हजार लोकसंख्येमागे एक उपकेंद्र हवे. तिथे स्त्री व पुरूष आरोग्य सेवकांनी 
रहायला हवे. भोवतालच्या खेड्यांना पूर्बनियोजित भेटी देणे, दर आठवड्याला प्राथमिक 
आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांची पूर्वनियोजित भेट होणे इत्यादी तरतुदीची नीट अंगमलबजावणी 


5 


हवी. प्रार्थमक आरोग्य सेवेची वरच्या टप्यातील आरोग्य-सेवांशी सांगड हवी. गंभीर 
रुण्णाना मोठया सरकारी इस्पितव्ठात हलवण्यासाठी कार्यरत अम्ब्युलन्सची सोय हवी. 
नसेच रोगप्रतिबंधक, आरोग्य संवर्धक काम व उपचारात्मक काम यांचीही एकमेकांशी 
सांगड घालायला हवी 

ग) शहरांमध्येही लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे हवीत. सर्व 
वस्त्यांमध्ये आरोग्य-साथी हवेत, त्यांना आधार देणान्या नर्सेस इत्यादी कमचारों हवेत. 
अशा सोयींच्या अभावा आज शहरांमधील सर्वसामान्य, गरीब जनतेला न परवडणान्या 
खाजगी सेवेकडे वव्ठावे लागते. 

घ) ब्लॉक/तालुका पातव्डीवरील या रुग्णालयात साथीच्या आजारांसाठी निरीक्षण/ 
नियंत्रण यंत्रणा असण्याचे धोरण कागदावरच आहे. हे धोरण प्रत्यक्षात आणले पाहिजे. 
अशा विकेंद्रित नियंत्रण यंत्रणेशिवाय साथीवर नीट लक्ष ठेवून बेढीच उपाय करणे शक्‍्य 
नाहों. 


३. जागतिक आरोग्य संघटनेने शिफारस केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५% 
निधी सरकारने आरोग्यावर खर्च करायला हवा : जागतिक आरोग्य संघटनेची ही 
शिफारस आहे. पण याउलंट केंद्र सरकारचा हा खर्च १९५१-५६ ते १९९२-९७ च्या 
काव्ठात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३३% वरून १.७% पर्यत घसरला आहे. आरोग्या वरील 
खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याशिवाय सर्वांसाठी आरोग्य सेवा हे लक्ष्य पूर्ण होणे 
अशक्य आहे. एकृण आरोग्यावरील खर्चपिकी ५०% खर्च प्राथमिक आरोग्य सेवेसाठी 
वापरला गेला पाहिजे. या निधीचे नियोजन पंचायती राज्यातील संस्थांनी ठरवावे. 
आज तो जास्त प्रमाणात शहरातील, मोठ -मोठ्या हॉस्पिटलवर खर्च होत आहे. खेड्यात 
चांगली प्राथमिक आरोग्य-सेवा 

मिलठ्ठाली तर शहरात मोठ्या 

हॉस्पिटल्सवरील बोजा कमी होईल. हक 

आज खेड्यात प्राथमिक आरोग्य 

केंद्रे, उपकेंद्रे व त्यांचे कर्मचारी अशी रू हे 

काही रचना आहे. पण अपुरा 56 

कर्मचारी वर्ग, अपुरा अनियमित यय 

ओऔषध पुरवठा व इतर सहाय्य, व 

अकार्यक्षम कारभार यामुब्ठे या रचनेची क्षमता पुरेशी वापरली जात नाही, वाया जाते. 


आधीच तुटपुंज्या असलेल्या प्राथमिक आरोग्य सेवांचे जागतिक बंक, आंतरराष्ट्रीय 

नाणेनिधी इ. आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली विविध मार्गानी खाजगीकरण (उदा. सेवा-शुल्क 

वाढवणे) केले जात आहे. बजेट मध्ये तूट कमी करण्याच्या निमित्ताने सरकार आरोग्य- 

सेवेवरचा खर्च कमी करत आहे. हे ताबडतोब थांबले पाहिजे व प्राथमिक आरोग्य 

सेवेसाठी सरकारकडून जास्त साधने मिव्ठाली पाहिजेत. मात्र भ्रष्ट, अकार्यक्षम कारभारातून 
90० 


ती वाया जाता कामा नये 


प्राथमिक आरोग्य सेवांमध्ये आज लोकांचा सहभाग नाही, लोकांचे त्यावर काही 
नियंत्रण नाही. लोकांचा सहभाग प्रस्थापित झाल्याशिवाय या रचनेचा नीट उपयोग होणार 
नाही. लोकांचा सहभाग वाढ्वण्यासाठी लोकप्रतिनिरधीची, लोकांची आरोग्याबाबत व 
नियोजनाबाबत समज, क्षमता वाढ्वण्यासाठी खास प्रयत्न करायला हवे. 


४. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे खाजगीकरण बंद व्हायला हवे - सार्वजनिक 
दवाखाने, इस्पितव्ठे इथे सेवा शुल्क आकारणे, रुग्णांना ओषधे, उपकरणे विकत आणायला 
लावणे ही खाजगीकरणाची पाऊले बंद झाली 
पाहिजेत. 
सरकारों रुग्णालये, किवा त्यांचा काही भाग 
व्यापारी तत्वावर चालवायला कंपन्‍न्यांना, इतर 
संस्थांना देणे अशा योजना रद्द केल्या पाहिजेत. 
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे 
तातडीची जीवनरक्षक सेजा सरकारी 
रुग्णालयांमध्ये द्यायलाच हवो. 
उपकेंद्रे, प्राथमिक आराग्य केंद्रे इत्यादी सरकारी 
केंद्रांपासून ते सर्वोच्च पातव्ठीपर्यत जेवढी काही 
तातडीची जीवनरक्षक सेवा देणे शक्य असेल 
तेवढी द्यायलाच हवी असे स्पष्ट आदेश 
असायला हवेत ब तशा सोयी या केंद्रामध्ये करायला हव्या. अशी सेवा न देणे हा सवोच्च 
न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग व कायदेशीर गुन्हा आहे हे लक्षात घेऊन कारवाई करायला 
हवों, 

सरकारी सेवा बहुतांशी मोफत हव्या. जिथे पैसे भरायचे असतील तेथे कटाक्षाने 
पावती मिव्ठायला हवी. सरकारी केंद्रात विनापावती डॉक्टरने वा इतर कर्मचान्यांनी पैसे 
घेणे हे बेकायदेशीर आहे, हे ठठकपणे केंद्रावर लिहायला हवे. डॉक्टरने केंद्रामध्ये खाजगी 
प्रेकक्‍्टोस केली तर त्यावर कडक कारवाई करायला हवी., 


७५. डॉक्टर्स, नर्सेस व इतर आरोग्य-सेवक यांच्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी 
समग्र लोकाभिमुख धोरण हवे. 

भारतात पुरेशी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत व ग्रामीण भागात डॉक्टरांची कमतरता 
हा प्रश्न अधिकाधिक डॉक्टर्स निर्माण करुन सुटणार नाही. त्यामुठे सरकारी 
महाविद्यालयापेक्षा जास्त फी आकारणारी किंवा विद्यार्थ्याकडून देणगी घेणारी खाजगी 
वैद्यकीय महाविद्यालये बंद करायला हवीत कारण अशा वैद्यकोय महाविद्यालयातून 
बाहेर पडणारे डॉक्टर्स वैद्यकीय सेवेतील अपप्रवृत्तीना जास्त खतपाणी घालतात. 


2 क 


वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांनी शिकवण्या घेणे बेकायदेशीर आहे. तरी काही 
ठिकाणी त्या घेतल्या जातात. विद्यार्थ्यांचे परिक्षेतील यश त्या त्या शिक्षकाची शिकवणी 
लावण्यावर अवलंबून असणे असा भ्रष्टाचारही काही ठिकाणी होतो. या बेकायदेशीर 
खाजगी शिकवण्या बंद झाल्या पाहिजेत. 

वैद्यकीय शिक्षणात अनावश्यक फाफटपसारा कमी करुन मूलभूत वैद्यकीय सेवा 
पुरवण्यासाठी आवश्यक ते ज्ञान, कौशल्ये, वृत्ती विकसित करणारे शिक्षण हवे. लोकांशी 
संवाद साधणे, उपचार व रोगप्रतिबंध यांची, वैयक्तिक व सामाजिक पातव्ठीवरील उपाय 
यांची सांगड घालणे या सारख्या गोष्टी करु शकणारा पायाभूत डॉक्टर तयार करायचा 
आहे हे ध्येय ठेवून वैद्यकीय शिक्षण दिले पाहिजे. पदवी प्राप्त केल्यावर सक्तीच्या निरंतर 
शिक्षण योजने मार्फत डॉक्टरांचे ज्ञान पुरेसे अद्ययावत राहील अशी योजना हवी. 

नर्सेससाठी महाविद्यालये कमी आहेत. ती वाढायला हवी. त्यांचे व इतर सर्व 
पेंरामेडिक्सचे निरंतर वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची यंत्रणा हवी. विशेष प्रावीण्य दाखवणान्या 
नर्सेसना डॉक्टरी शिक्षणासाठी प्रवेश मिव्ठण्याची मुभा हवी. 

ग्रामीण आरोग्य सेवकांच्या योग्य प्रशिक्षणाची सोय जिल्‍्हा पातव्डीवर व्हायला हवी. 
हे प्रशिक्षण स्थानिक परिस्थितीशी अनुसरुन हवे. 

बिगर ऑलोपेंथिक डॉक्टर्सचे (होमिओपेंथिक, आयुर्वेदिक) अलोपेंथिक वैद्यक 
शास्त्राच्या भूमिकेतूनही काही प्रमाणात शास्त्रीय शिक्षण झालेले असते. मात्र निदान व 
उपचाराची पध्दत व 
आजारांबाबतची समज 
ही पूर्णपणे बेगढ्ठी 
असते. अलोपेंथिक 
औषधोपचाराबाबत 
त्यांचे पध्दतशीर, पुरेसे 
प्रशिक्षण झालेले नसते. 
तरी बहुतेक बिगर-अलोपेंथिक पदवीधर मुख्यतः ऑलोपेंथिक औषधे वापरतात. सर्वसाधारणपणे 
एम. बी. बी. एस. डॉक्टरांपेक्षा त्यांनी दिलेल्या या उपचारांचा दर्जा तुलनेने कमी असतो. 
दुसरे म्हणजे ही क्रॉस-प्रेक्टिस (आपली पुँथी क्रॉस करुन दुसन्या पँथीची औषधे 
वापरणे) बेकायदेशीर आहे असे सर्वोच्च न्‍्यायालयाने ठरवले आहे. पण अशा प्रेंक्टीसवर 
पूर्ण बंदी आणणे योग्य व व्यवहार्य ठरणार नाही. खेड्यातील जनतेला मुख्यतः हेच बिगर 
अलोपेंथिक डॉक्टर्स सेवा पुरवतात; कारण बहुतांश एम. बी. बी. एस्‌. डॉक्टर्स शहरात 
गद्दी करतात. 
बिगर ऑलोपेंथिक डॉक्टर्सचा आधुनिक वैद्यक शास्त्राचा पाया काही प्रमाणात 
तयार झालेला असतो. त्यामुत्ठे अनेक नेहमीच्या साध्या आजारांचे अलोपेंथिक शास्त्राच्या 
भूमिकेतृन निदान व उपचार करणे हे थोड्या अधिक प्रशिक्षणाने जमू शकते. त्यामुव्े 
प्राथमिक आरोग्य सेवेच्या कक्षेत मोडणान्या आजारांचे, आरोग्य प्रश्नांचे ऑलोपेंथिक 
भूमिकेतून त्यांचे रोगांचे निदान, उपचार, प्रतिबंध याबाबत पुरेसे पुर्नशिक्षण करुन त्यांना 
६० ते ८० नेहमीची औषधे वापरायला कायदेशीर परवानगी द्यायला हवी. त्यापुढील 
92 


औषधे वापरण्यासाठी पुढील प्रशिक्षणाची अट असावी. ही सबलत फक्त ग्रामीण भागात 
राहणान्या बिगर अलोपेंथिक पदवीधरांनाच द्यायला हवी. नाहीतर मागील दाराने अऑलोपेंथिक 
परवाना मिव्ठण्याचे मुक्तद्वार खुले करुन शहरातील डॉक्टरांची गर्दी वाढून अनुचित प्रकारांमध्ये 
वाढ होईल. अलोपेंथिक पदवीधरांनी बिगर ऑलोपेंथिक औषधे वापरण्यावरही असेच 
बंधन हवे. 
वैद्यकीय शिक्षणामध्ये पायाभूत डॉक्टर तयार करण्याचे धोरण हवे ब त्यात 

सर्व “पेंथीज”ची ओछख करुन घ्यावी. पुढील शिक्षण घेऊन त्यात पेंथीची काही औषधे 
वापरण्याइतके ज्ञान व प्राविण्य मिव्ठवण्यासाठी खास कोसेस असावेत. 

सर्व डॉक्टर्स व वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित व्यावसायिक यांना प्रशिक्षणानंतर किमान 
एक वर्ष ग्रामीण भागात सरकारी क्षेत्रात काम करण्याचे बंधन हवे. पदव्युत्तर शिक्षणाआधी 
किंवा नंतर तीन वर्षे ग्रामीण भागात सरकारी क्षेत्रात नोकरी करण्याचे बंधन हवे. (खरे तर 
असे बंधन सर्व उच्च-शिक्षितांवर हवे.) 


६. वैद्यकीय सेवेच्या अनिर्बध व अनैतिक बाजारीकरणाला आठ् घालण्यासाठी 
खाजगी वेद्यकीय सेवेवर स्वनियंत्रण व सामाजिक नियंत्रण हवे. :- 
खाजगी वैद्यकौय सेवेच्या दर्जाबाबत झालेल्या अभ्यासांमध्ये आढठ्ठले आहे की बहुतेक 
खाजगी दवाखाने, इस्पितव्ठे यातील सेवा सुमार दर्जाची आहे. औषध कंपन्या भल्या-बुन्या 
मार्गेने खपवत असलेली अशास्त्रीय औषधे, निरंतर शिक्षणाचा अभाव ही त्यामागची 
महत्वाची कारणे असली तरी त्यांच्या दर्जावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणारी सुयोग्य पध्दत, 
यंत्रणा नाही हेही तितकेच महत्वाचे कारण आहे. सरकारने स्वतः असे नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा 
डॉक्टरांच्या संघटनांनी स्वनियंत्रण केले पाहिजे यासाठी सरकारने पाऊले उचलायला 
हवी. रोगाचे निदान, त्यावरील उपचार, त्यासाठी आकारायचे शुल्क याबाबत स्थानिक 
परिस्थितीनू सार 
डॉक्टरांच्या संघटनांनी, 
बेगवेगव्वया आजारांसाठी 
मार्गदर्शक नियमावल्या 
बनवल्या पाहिजेत. त्या 
बनवतांना ग्राहक, विज्ञान, 
स्त्री-संघटना यांच्यावतीने 
काही तज्ञांनी त्यात सहभाग 
घ्यायला हवा. या मार्गदर्शक नियमावल्या पाव्ठल्या गेल्या पाहिजेत याची जबाबदारी 
डॉक्टरांच्या संघटनांनी घेतली पाहिजे. नाहीतर सरकारी यंत्रणेच्या हातात हे नियंत्रण 
जाऊन अनेक प्रश्न तयार होतील. 
दवाखाने, इस्पितछ् यांच्यामध्ये त्यात मिव्ठणान्या सेवेच्या वर्गवारीनुसार कोणत्या 
किमान सोयी (जागा, पाणी इ. मूलभूत सोयी, प्रशिक्षित डॉक्टर्स व इतर कर्मचान्यांची 
पुरेशी उपलब्धता, तपासण्यांची सोय इ.) हव्यात याची प्रमाणभूत यादी सर्व संबंधित 


2२ 


संघटनांच्या संमतीने बनवायला हवी. त्यात कुचराई झाल्यास कड़क कारवाई व्हायला 
हवी. विशेषतः  इंटेन्सिव्ह केअर युनिट बाबत ती कटाक्षाने पाव्हली गेली पाहिजे (कारण 
गंभीर आजारात कुचराई म्हणजे मृत्यूशी गाठ). त्या त्या इस्पितव्ठात कोणत्या टप्प्यापर्यत 
सेवा मिव्ठतात त्यानुसार इस्पितव्यांची अ, ब, क, ड अशी वर्गवारी केली पाहिजे. 
विशेषत: खालील जनविरोधी, समाजविघातक गोष्टी ताबडतोब बंद झाल्या 
पाहिजेत. 
.... रूग्ण पाठवण्याबद्ल एका डॉक्टरने दुस-याला कमिशन देणे. 
9 अनावश्यक औषधे, अनावश्यक तपासण्या व शस्त्रक्रिया. उदा : अनावश्यक 
इंजेक्शन-सलाईनचा वापर, गरज नसतांना गर्भाशय वा अपेडिक्स वा टॉन्सिल काढणे, 
गरज नसतांना सिझेरिअन, बायपास शस्त्रक्रिया इ. थांबले पाहिजे. अनावश्यक इंजेक्शन 
सलाईनला आब् ठ घालणे हे तुलनेने सोपे आहे. म्हणून त्यापासून सुरुवात करायला हवी. 
इतर बाबतीमध्ये डॉक्टरांच्या संघटना व जनआरोग्य-समित्या यांच्यामध्ये संवादाच्या 
आधारे काही तत्वे ठरवणे व पाठणे हे करता येईल. 


७. अकारण महागड्चा, अनावश्यक अशास्त्रीय, घातक औषधांचा मारा 
बंद करुन आवश्यक औषधे सर्वाना मित्ठतील या दृष्टीने शास्त्रीय व लोकाभिमुख 
ओऔषध-धोरण हवे :- औषध-धोरणाबाबत भारतातील आरोग्य-चलठवल्ठीने तपशीलात 
विश्लेषण करुन मागण्या मांडल्या आहेत. औषध धोरण ठरवतांना या संघटनांशी चर्चा 
करायला हवी. त्यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे खालील प्रमाणे - 

« प्रमाणभूत वैद्यकीय ग्रंथामध्ये सुमारे १५०० औषधांची शिफारस केली आहे. 
त्यापैकी सुमारे फक्त ३०० औषधे जागतिक आरोग्य-संघटनेच्या आवश्यक औषधांच्या 
यादीत आहेत. बहुसंख्य आजारांवर उपचार व प्रतिबंधन करायला ही आवश्यक औषधे 
पुरेशी आहेत. पण ओऔषध- 
कंपन्यांनी ६०,००० टोपण 
नावांनी विकले जाणार हजारो 
अशास्त्रीय फॉर्म्युले, काही 
अनावश्यक व काही घातक 
औष्धे यांनी औषधाची 
बाजारपेठ भरुन टाकली आहे. 
त्यासाठी प्रमाणभूत वैद्यकीय 
ग्रंथ व प्रमाणभूत वैद्यकीय नियतकालिके यांच्या आधारे तज्ञांच्या समितीने शिफारस 
केलेल्या औषधांनाच फक्त परवानगी द्यायला हवी. या ग्रंथांमध्ये शिफारस केलेल्या औषध 
मिश्रणांनाच फक्त परवानगी व बाकी सर्व अशास्त्रीय, कालबाहय, घातक औषधांवर बंदी 
घालायला हवी. 

नवीन औषधांना परवानगी देणे व बाजारात असलेल्या औषधांचा नवीन परिस्थितीमध्ये 
दोन-तीन वर्षानी आढावा घेणे यासाठी प्रभावी, कार्यक्षम यंत्रणा उभारायला हवी. 

« सर्व औषधे मृढछ नावानेच मिव्ठायला हवो. कंसामध्ये कंपनीचे नाव असेल 


96 


सर्व टोपण/व्यापारी नावांना बंदी. या व्यापारी नावांमु्ठे डॉक्टरांचा, रूग्णांचा गोंधव्ठ होतो 
व अकारण किंमती वाढतात. उदा. क्रोसिन, मेटेंसिन या दोन्ही ब्रेंडसमध्ये पेंरासिटेमॉल 
हेच औषध असते. पण हे ब्रेंडस पेंरासिटेंमॉल गोव्डी पेक्षा तिप्पट चौपट महाग पडतात. 

वरील दोन सुधारणा केल्या तर औषधांच्या किंमती निम्म्याहून खाली येतील. 

औषध-धोरणात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारसीनुसार आवश्यक औषधांच्या 
यादीला प्रमुख स्थान हवे. गावपातव्ठीपासून ते सर्वोच्च रूग्णालयापर्यत प्रत्येक टप्प्यावर 
लागणा-या आवश्यक औषधांची यादी उपलब्ध आहे. त्या प्रमाणे औषधांची खरेदी 
व्हायला हवी. आवश्यक औषधांचे उत्पादन करण्यासाठी कंपन्यांना कोटा ठरवून देणे, 
बहुसंख्य औषधांच्या किंमतींवरचे नियंत्रण उठवले गेले आहे. ते परत आणणे, 
औषधांच्या वाढत्या किमतीवर आग्ठा घालणे हे व्हायला हवे. डॉक्टरासाठी व सर्वसामान्य 
जनतेसाठी औषध कंपन्या प्रस्तुत करत असलेले साहित्य शास्त्रीयदृष्टया अचुक असेल 
त्यात पुरेशी माहिती असेल, व ते दिशाभूल करणारे नसेल असे बंधन हवे. दिशाभल 
करणा-या जाहीरातींवर बंदी हवी. औषधांच्या दर्जावर लक्ष ठेवणारी कार्यक्षम व पुरेशी 
यंत्रणा उभारायला हवी. 

औषधांच्या उत्पादनात स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने परकीय मक्तेदारी कंपन्यांवर 
नियंत्रण हवे. ज्या क्षेत्रात त्यांची नवीन व आवश्यक तंत्रज्ञान आणण्याची तयारी असेल, 
फक्त त्या क्षेत्रात त्यांना परवानगी द्यावी. औषधांबाबत स्वावलंबनासाठी सार्वजनिक क्षेत्राला 
उत्तेजन व योग्य स्थान हवे. 

साम्राज्यवादी दबावाखाली झालेला नवा पेटंट कायदा रद्द करून भारतीय पेटंट 
कायदा - १९७० हा सुधारणांसह परत आणला पाहिजे. नवीन पेटंट कायद्यामुब्ठे नवे औषध 
करायच्या विशिष्ट प्रक्रियेवर पेटंट मिव्ठणार नाही. त्यामुब्ठे दुस-या अभिनव उत्पादन- 
प्रक्रिया शोधून त्या आधारे त्या औषधाचे उत्पादन करायला बाव राहणार नाही. नव्या 
औषधांवर १४ वर्ष मक्तेदारी राहून ती फार महाग होतील. 

आवश्यक ओषधांचे पुरेसे उत्पादन व्हावे यासाठी ऑषध-कंपन्यांना सक्तींचा कोटा 
ठरवून द्यायला हवा.जुन्या व नव्या लर्सीबाबत विशेषतः राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमात 
त्यांचा समावेश करण्याबाबत शास्त्रीय धोरण ठरवाबे. 


८. वैद्यकोय संशोधनाचे नियोजन आपल्या देशातील आजार, आरोग्य-स्थिती या 
आधारे करायला हवे. अशा संशोधनाला सरकारचा निधीसकट पुरेसा पाठिंबा हवा. या 
संशोधनाची दिशा, त्याचा भर, हेतु या बद्दल पारदर्शकता हवी. 

वेद्यकीय संशोधन नैतिक तत्वांना धरून व्हावे यासाठी ठोस मार्गदर्शक तत्वे जाहीर 
चर्चनंतर घातली गेली पाहिजेत व पाव्ठली गेली पाहिजेत 

ज्यांच्यावर वैद्यकोय संशोधन करायचे अशा व्यक्तीना त्यांच्यावर या संशोधनाच्या 
होणान्या संभाव्य परिणामांबद्दल पूर्ण कल्पना दिली गेलीच पाहिजे. तसेच नुकसान, 
दुरुपयोग याबाबतीत त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिठेल अशा स्वरुपाच्या संमतीपत्रावर 
त्यांची सही घेतली गेली पाहिजे. असे न करणे हा कायदेशीर गुन्हा समजला जावा. 


> 


नैतिक दृष्ट्या 
असमर्थनीय सर्व 
संशोधन, विशेषतः 
गर्भनिरोधनाबाबतचे 
संशोधन ताबडतोब 
थांबवावे. 

ज्या स्त्री- 
पुरुषांजर नैतिक 
तत्वे न पाठछठता 
संशोधन झाले आहे अशांचा लगेच तपास घेऊन त्यांना नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. 
विशेषत: गर्भनिरोधक संशोधनाबद्दल हे करायला हवे असे अनैतिक, बेकायदेशीर, लोकविरोधी 
संशोधन करणान्या खाजगी व सरकारी संस्थांना पुरेसा दंड केला पाहिजे की ज्यामुब्ठे सर्व 
संबंधितांना वचक बसेल. 


९. गर्भनिरोधाची सक्ती नको पण सार्वत्रिक उपलब्धता हवीः -लोकसंख्या नियत्रंण हा 
हेतू ठेवून कुटुंब - नियोजन या गोंडस नावाखाली मोठा राष्ट्रीय कार्यक्रम राबबला जातो. 
खरे तर उत्पादक साधन संपत्तीचा अकार्यक्षम वापर, उधव्ठपट्‌टी, कमालीची विषमता, ही 
गरीबीची मूलभूत कारणे आहेत. म्हातारपणासाठी सामाजिक सुरक्षितता नसणे, मुलगा 
हाच वंशाचा दिवा या पुरुषप्रधान कल्पनेचे वर्चस्व असणे, शिक्षणाचा अभाव ही मोठे 
कुटुंब असण्याची मूत्ठ कारणे आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करुन गर्भनिरोधासाठी प्रत्यक्ष, 
अप्रत्यक्ष सक्ती केली जाते. हे थांबले पाहिजे. मात्र त्याच बरोबर लैगिंक शिक्षण व 
तुलनेने सुरक्षित अशी गर्भनिरोधक साधने यांची सार्वत्रिक उपलब्धता हवी. डेपो-प्रोव्हेरा, 
नेट-एन, नॉर-प्लॉट यासारख्या धोकेदायक गर्भरोधक 
साधनांवर सरकारी व खाजगी क्षषेत्रात पूर्ण 
बंदी हवी. जागतिक आरोग्य संघटनेने डेपो- 
प्रोव्हेराच्या वापरावरील निर्बंध उठवले असले तरी 
अनेक स्त्री व आरोग्य संघटनांचा त्याला विरोध 
आहे. हा विरोध व त्यामागची कारणमीमांसा लक्षात 
घेता खरे तर गर्भनिरोधक या नात्याने त्याचा वापर 
कोणीच करु नये. 

गर्भनिरोधामध्ये पुरुषांची ही तितकीच जबाबदारी आहे याची आठवण करुन देण्यासाठी 
मोहीम घेतली पाहिजे. पाव्ठणा थांबण्यासाठी स्त्री नसबंदीपेक्षा पुरुष नसबंदी खूपच सोपी, 
कमी खरचिक, कमी त्रासाची, निर्धाक आहे. त्यामुत्ठे तिलाच प्राधान्य देण्यासाठी लोकशिक्षण 
केले पाहिजे. प्रत्येक प्रा. आरोग्य केन्द्रात सुरक्षित व स्त्री संवेदनशील गर्भपाताची सोय 
हवी. 


जोडप्याला मूल होत नसेल तर नवरा-बायको दोघांची तपासणी करावी व स्त्रीला 


9६ 


दोष देऊ नये, यासाठी जनजागृति हवी. वंध्यत्वाचे निदान व उपचार करण्याची पूर्ण सोय 
प्रत्येक ग्रामीण रूग्णालयात हवी. 


१०. पारंपारिक, स्थानिक व घरगुती 
उपचार पध्दर्तीना मिवूणारी सापत्न 
वागणूक थांबून त्यांना प्रोत्साहन व 
पुरेसा वाव द्यायला हवा : या पध्दतीना 
ब्रिटिश सत्तेनो दडपून टाकलोे. 
स्वातंत्रयानंतरही त्यांना डावलले गेले आहे. 
या उपचार पध्दती, तसेच वेगवेगठया 
विभागातील निरनिराव्ठया स्थानिक उपचार परंपरा यांचा आधुनिक पायावर, सकारात्मक 
दृष्टीकोणातून विचार व्हायला हवा. त्यांच्याबाबत पध्दतशीर संशोधन करण्यास पुरेसा 
पैसा, प्रतिष्ठा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. जे उपचार उपयोगी आहेत. त्यांचा 
मोठया प्रमाणावर प्रसार करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. सर्वांगीण उपचाराचा दृष्टिकोनातून 
या पध्दतीचा विकास व वापर व्हायला हवा. 


पारंपारिक व आधुनिक उपचार पध्दती एकमेकांना पूक ठरतील अशा पध्दतीने 
त्यांची प्राथमिक पातव्झीपासून आरोग्य-सेवेच्या रचनेत गुंफण करून केले पाहिजे. 
मात्र पारंपारिक उपचार पध्दतीच्या नावाने अवास्तव, खोटे दावे करून फसवणूक करायला 
वाव मिव्ठणार नाही ही खबरदारी घ्यायला हवी. 


११. आरोग्यबाबतचे राष्ट्रीय कार्यक्रम व महत्वाच्या धोरणांमधील बदल हे शास्त्रीय 
पायावर व व्यापक सार्वजनिक चर्चेनंतरच व्हायला .हवे. : आयोडाइझड मिठाची 
भारतभर सक्ती, रक्तपेढयांच्या आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली रक्तपैद्यांवर अवास्तव 
अटी घालून छोटया रक्तपेढ्यांवर जणू बंदी, सर्व नवजात बालकांना “ब' काविव्ठीची लस 
टोचण्याचा कार्यक्रम अशा प्रकारचे कार्यक्रम सार्वजनिक हिताचे नाहीत किंवा शेख महंमदी 
थाटाचे आहेत. पण हितसंबंधी 

मंडब्डी ते रेटत आहेत असे 


दिसते. त्यांच्या बाबत + पा 
निरनिराव्ठया, उचित सार्वजनिक हि. ८ व हर 
व्यासपीठांवर शास्त्रीय भूमिकेतून कि फॉर 5 कक 


चर्चा व्हायला हवी. त्याशिवाय 
ते हाती घेता कामा नयेत. 
आरोग्य-धोरणे ठरवतांना ती प्रत्यक्ष राबवणारे डॉक्टर्स व इतर कर्मचारी यांचा 
तसेच विज्ञान, ग्राहक, नागरी संघटना यांचाही सहभाग हवा. स्त्रियांच्या आरोग्याबाबत 


90०9 


धोरण ठरवतांना स्त्री संघटनांचाही सहभाग हवा. 

राष्ट्रव्यापी धोरण अंमलात आणतांना स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन विकेंद्रित 
पध्दतीने निर्णय व्हायला हवे. त्यात सहभागी होता यावे म्हणून पंचायत, ब्लॉक व जिल्हा 
स्तराबर लोकप्रतिनिधीना सक्षम करायला हवे. 


९२. साथीच्या आजारांवर लक्ष व नियंत्रण ठेवण्यासाठी कार्यक्षम यंत्रणा हवीः 
हिवताप, क्षयरोग, यासकट निरनिरा्े साथीचे आजार परत जोर धरू लागले आहेत. 
त्यांना आढ्ा घालण्यासाठी सामाजिक व पर्यावरणवर्धक सुधारणा हव्यात. कुपोषण, 
दाटीवाटीची घरे, क्षयरोग-नियंत्रण कार्यक्रमात अक्षम्य हेल्ठसांड यावर मात केल्याशिवाय 
क्षयरोगाला आब्ठा बसणार नाही. काही विकास योजनांमुल्ठे हिवताप पसरला असे झाले 
आहे. उदा- रेलवे व रस्ते बांधणीच्या बाजूला पाणी साचण्याच्या जागा तयार होतात; 
सिंचन योजनांमुब्ठेही नीट काव्ठजी न घेतल्यास कालवे, तब्डी, शेती इथे पाणी साचून डास 
व डासजन्य आजार बाढतात. हे दुष्परिणाम टाब्ण्यासाठी आधीच दक्षता घ्यायला हवी. 
संसर्गजन्य आजाराची साथ सुरू होत असेल तर ती लगेच ओव्ठखून त्याची सूचना 
प्राथमिक आरोग्य-केंद्रांना देण्याची व्यवस्था आज उपलब्ध नाही. कारण गावातच राहणारा 
प्रशिक्षित आरोग्य सेवक अशी रचना नाही. ग्रामीण आरोग्य मार्गदर्शक योजना बंद 
पडल्यात जमा आहे. त्यामुव्ठे साथ 
वाढल्यावर काहो मृत्यू झाल्याबरच सहसा 
सरकारी यंत्रणेला जाग येते. गावात व शहरात 
राहणारा प्रशिक्षित आरोग्य साथी/आरोग्य- 
सेवक हा आरोग्य सेवेचा पाया असेल तर 
त्यामार्फत आणि आरोग्य शिक्षणामार्फत 
गावात पाया असणारी, परिणामकारक 
साथ निरीक्षण यंत्रणा उभी राहोल. 
क्षयरोग, कुष्ठरोग, हिवताप इ. आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेगवेगब्ठे राष्ट्रीय 
कार्यक्रम आहेत. त्यांची व प्राथमिक आरोग्य सेवेची नीट सागड घातली पाहिजे. पण 
मु्ठातच सर्वसाधारण प्राथमिक आरोग्य सेवा (साध्या आजारांवर उपचार, सल्‍ला इ.) 
अगदी कमकुब॒त आहेत. त्यामुब्ठे मुख्यतः हे वरून येणारे एकललक्षी कार्यक्रम स्वंतत्रपणे 
राबविले जातात. लोकांचा मुव्ठात सरकारी रचनेवर फारसा विश्वास नाहो कारण साप- 
कुत्रा चावल्यावर इंजेक्शन मिठणे, लसीकरण, कुंटुबनियोजन अशा काही मोजक्या सेवांसांठीच 
प्राथमिक आरोग्य-केंद्रे आहेत असा लोकांचा त्यांच्या अनुभवांवरुन समज झाला आहे. 
स्व साधारण सेवेबाबत प्राथमिक आरोग्य केंद्रे फार तुटपुंजी, कमकुवत असल्याने लोक 
इतर त्रासांसाठी तिथे जायला फारसे उत्सुक नसतात. त्यामुब्ठे स्वतंत्रपणे राबबल्या जाण- 
या क्षयरोग नियंत्रण इ. कार्यक्रमांना लाकाचा प्रतिसाद मिव्ठत नाही. ते ही अयशस्वी 
होतात. म्हणून मुब्ठात सर्वसाधारण प्राथमिक आरोग्य सेवा मजबुत झाली पाहिजे व 
राष्ट्रीय साथ नियंत्रण कार्यक्रम त्याचा भाग म्हणून राबविले गेले पाहिजेत. तरच 


9८ 


ते यशस्वी होतील. 

लिंग सांसर्गिक आजार टाव्ण्यासाठी लोकशिक्षण करुन धोकादायक संबंध 
टाग्ण्यासाठी उद्युक्त करणे. लैंगिकतेबाबत निकोप दृष्टीकोण रुजवून लैगिकतेचा बाजार 
मांडण्याला आढ्ठा घालणे. पण त्याचबरोबर निरोधची उपलब्धता वाढ्वणे; लैंगिक 
जीवन व विशेषतः लिंगसांसगिक आजार याबाबतचा गंड दूर करणे; त्याबाबत योग्य, 
स्वस्तात उपचार सर्वत्र उपलब्ध करणे इत्यादी उपाय केले पाहिजेत. लिंग सांसर्गिक 
आजाराचा विशेषतः एडसचा स्त्रियांना त्यांच्या जननेंद्रियांच्या काही वैशिष्ट्यामुठे व 
पुरुषप्रधानतेमुव्ठे जास्त धोका असतो हे लक्षात घेऊन त्याबाबत त्यांना सल्‍ला, उपचार 
मिव्ठण्यासाठी सर्वत्र, ग्रामीण भागातही खास सोय हवी. 

एच.आय.व्ही. ग्रस्त व्यक्तोने आपल्या लैंगिक जोडीदाराला आपल्या लागणीबाबत 
स्पष्ट कल्पना देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक हवे अशी कायसद्यात सुधारणा करायला 
ही," क्‍ 
१३. असंसर्गजन्य व्याधी उदा : उच्च रक्तदाब, 
मधुमेह, संधीवात इ. यावर उपाय - संधीवात, 
उच्च रक्तदाब, मधुमेह इत्यादी आजारांचे प्रमाण 
भारतातील सामान्य जनतेमध्येही काही कमी नाही. 
यातील बहुसंख्य रुग्णांवर उपचार व सल्‍ला मसलत 
प्राथमिक आरोग्य सेवेच्या मर्यादेत होऊ शकते. हे 
लक्षात घेऊन त्यानुसार प्राथमिक आरोग्य सेवत 
त्याबाबतीत सुधारणा व्हायला हवी. साध्या 
तपासण्यांच्या सहाय्याने मधुमेह, अतिरक्तदाब यांचे 
वेब्ठेवर निदान केले तर पुढील गुंतागुंत व मोठ्या 
इस्पितव्ठामध्ये जायची गरज टल्ठेल. मधुमेह, हृदयविकार या आजारांनी भारती उपखंडातील 
जनता काही जनुनिक कारणांनी (सिंड्रोम एक्स) ग्रस्त होण्याची जास्त शक्‍्यता असते हे 
लक्षात घेता त्याबाबत प्राथमिक पातव्शीवरच लवकर निदान व उपचार करण्याची 
यंत्रणा असण्याची खास गरज आहेत. हे आधुनिक , नवे आजार टाब्णण्यासाठीही 
वैयक्तिक व सामाजिक पातबव्णीवर उपाय केले पाहिजेत. उदा.- नियमित व्यायाम, 
आरोग्यदायी आहार, सर्व रुपातील तंबाखू सेवनापासून दूर राहणे इत्यादी उपाय योजले 
पहिजेत. | 
१५. स्त्रियांवर पडणारा कामाचा तिहेरी बोजा, त्यांची दडपणूक व त्यांचे खास 
आरोग्य प्रश्न लक्षात घेणारे स्त्री-संवेदनशील आरोग्य-धोरण हवे. - स्त्रियांवर 
घरकाम, गरोदरपण, बाढ्ठंतपण, बालसंगोपन व घराबाहेरील काम यांचा तिहेरी बोजा 
पडतो. घराबाहेरील कामात कमी मजुरीची, कंबरमोडी, मानमोडी, किचकट, घाणीची 
कामे त्यांच्यावर जास्त पडतात. बहुसंख्य स्त्रिया या असंघटित क्षेत्रात काम करत 
असल्याने तिथे कामाचा वेग जास्त असतो व कामाचे पर्यावरण जास्त असुरक्षित 
असते. त्यामुब्ठे व्यवसायजन्य आजाराचा धोका त्यांना जास्त असतो. घरकामामध्ये 


9 


काम सुकर करण्यासाठी साध्या सुधारणा (विहीरीतून 
पाणी काढायला कप्पीचा वापर, निर्धूर चूल ३.) 
व्हायला पाहिजेत. 


पुरुषप्रधान संस्कृतीमुठे मानसिक ताणतणावाला 
जास्त तोंड च्यावे लागते. मारहाण, चटके देणे इ. 
विविध प्रकारच्या कौटुंबिक पातव्गीवरील हिंसा, 


त्यामुब्ठे निर्माण होणारे आरोग्य-प्रश्न; लैगिंक ; 
दडपणुकीमुत्ठे लिंग सांसर्गिक आजार होण्याचा जादा 
धोका हे ही प्रश्न आहेत. पुरूषप्रधान संस्कृतीमुत्े ५ 
त्यांच्या आहाराकडे, तब्येतीकडे दुर्लक्ष होते. शिवाय 
आजारी पडल्यावरही आजार अंगावर काढला जातो. 
विशेषत: जननसंस्थेच्या आजारांबाबत हे खरे आहिे. 
वरील सर्व बाबी लक्षात घेणारी स्त्री-संवेदनशील आरोग्य 
सेवा असली पाहिजे. 
स्त्रियांचा आहार सुधारणे, कामाचा बोजा कमी होणे, स्त्रियांचया खास आरोग्य 
प्रश्नांबाबत समाजातील संवेदनशीलता वाढणे यासाठी व्यापक जनजागृती व्हायला 
हवी. उदा. गरोदर व स्तनदा मातांच्या आहारविषयक जादा गरजा लक्षात घेऊन त्यांना 
त्या काव्ठात जादा आहार मिव्ठायला हवा. दारिद्र्यरेषेखाली स्त्रियांना गरोदरपणी खास 
अनुदान मिव्ठण्याच्या योजनेची नीट अंमलबजावणी व्हायला हवी. स्त्रियांमघील खास 
दुर्क्षत गटांच्या हक्‍कांकडे दुर्लक्ष होणे बंद झाले पाहिजे. (उदा. परित्यक्ता, विधवा, 
एकट्या राहणान्या स्त्रिया, भिन्न लैंगिक प्रवत्ती असलेल्या, स्त्रिया, शरीर विक्रयाचा 
व्यवसाय करणान्या स्त्रिया). परित्यक्ता स्त्रियांना स्वतंत्र रेशन कार्ड मिव्ठाले पाहिजे. 
मासिक-पाछी, गर्भारपण, गर्भपात, वंध्यत्व, रजोविराम (पाढी जाणे), 
जननसंस्थेचे आजार याबाबत सरकारी सेवेमार्फत योग्य तो सलल्‍ला, उपचार याची सोय 
हवी. मासिक पाव्ठी, रजोविराम याबाबत व्यापक आरोग्य-शिक्षण हवे व गरजे प्रमाणे 
उपचार करण्यांची सोय हवी. गरोदरपणी व नंतर घ्यायची काव्ठजी याबाबत आरोग्य- 
शिक्षणासोबत सर्वां पर्यत पोचेल अशी संवेदनशील आरोग्य-सेवा हवी. गरोदर स्त्रियांना 
नेहेमीच्या तपासणीसाठी उपकेंद्रात यायला न लावता गावातच प्रशिक्षित अनुभवी नर्समार्फत 
तपासणी करण्याची सोय हवी. नको असलेल्या गर्भाचा गर्भपात करणे हा स्त्रीचा हक्क 
मानला जाऊन कायदेशीर गर्भपाताची स्त्री-संवेदनशील सुविधा प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य 
केंद्रात हवी. गर्भपातासाठी डॉक्टरांनी नव-याची सही मागणे ही बेकायदेशरी पध्दत बंद 
व्हायला हवी. लिंग-निदानासाठी तपासणी व स्त्री-लिंगी गर्भ असल्यास गर्भपात 
ही पध्दत अन्यायकारक, समाजविघातक, बेकायदेशीर आहे. त्या कायद्याची कडक 
अंमलबजावणी हवी. 
स्त्री जनन संस्थेच्या आजारांचे निदान, त्याबदल सलल्‍ला, उपचार, लोकशिक्षण 
यासाठी सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये स्त्री-डॉक्टरमार्फत सोय हवी. 


२2९) 


सरकारी आरोग्य सेवेमार्फत सुदृढ बाव्ठे जन्मावी यासाठी गरोदरपणात काही सेवा 
दिली जाते. तसेच लोकसंख्या नियंत्रणासाठी, स्त्रियांना नसबंदीसाटी प्रवृत्त करतात. ही 
अगदी संकुचित भूमिका बदलून स्त्री आरोग्याकडे समग्र दृष्टिकोनातून पाहिले 
पाहिजे व त्यांच्या वरील सर्व प्रश्नांबाबत त्यांना सल्‍ला, उपचार देणारी आरोग्य सेवा 
हवी. 


१५. लहान मुले नाजुक, परावलंबी असतात व बालपण हा भावी जीवनाचा 
पाया असतो हे लक्षात घेऊन बाल केंद्रित आरोग्य धोरण हवे - मुले परावलंबी 
असतात, तब्येतीने नाजुक असतात. लहानपण हा आरोग्याच्या दृष्टीने जीवनातला पायाभूत 
काव्ठ असतो. भारतातील आजारपणातील बहुतेक 
आजारपणे ही लहान मुलामध्ये होतात. प्रत्येक दहा 
जन्मलेल्या मुलापैकी सुमारे एक मुले पाच वर्ष पूर्ण 
व्हायच्या आत मृत्यू पावते. या कारणांमुब्ठे लहान 
मुलांच्या आरोग्याकडे खास लक्ष द्यायला हवे. काही 
किमान काव्ठजी घेतल्यास हे मोठया प्रमाणावर टाब्ठता 
येईल. त्यासाठी माता-बाल आरोग्य कार्यक्रम नीट 
राबवला पाहिजे. तसेच अंगणवाडी मध्ये एकात्मिक 
बाल विकास कार्यक्रमा ([0१0$) मार्फत मुलांची नीट 
काव्ठजी घेणे, तिथे त्यांना योग्य पूरक आहार रोज 
पुरेश्या प्रमाणात व नियमित देणे. नियमित वजन करून 
त्यांच्या वाढीवर लक्ष ठेवणे, त्यांचे पूर्ण लसीकरण 
करणे ही कामे नीट, पूर्ण व्हायला हवीत. त्यासाठी 
पुरेशी आर्थिक तरतूद करायला हवी. 
मुलांच्या साध्या आजाराचे निदान करून त्यावर योग्य उपचार करणे व मुलांना गरजेनुसार 
वेठेत डॉक्टरकडे पाठवणे यासाठी ग्रामीण आरोग्य सेवक, पुरूष व स्त्री-आरोग्य सेवक 
यांचे पुरेसे प्रशिक्षण झाले पाहिजे. बाढ्ठाची योग्य प्रकारे काब्ठजी घेण्यासाठी पालकांचे 
आरोग्य शिक्षण व्हायला हवे. बाव्ठाला आईचे दूध जन्मल्यावर लगेच देण्याबाबत जागृती 
हवी. स्तनदा मातांना बाव्ठाला दूध पाजण्यासाठी कामाच्या जागी खास सवलत हवी व 
कृत्रिम (पावडर) दुधाच्या जाहिराती, विक्री वर नियंत्रण हवे. मुलींच्या आजाराकडे 
दुर्लकक्ष होणार नाही याची खास काव्ठजी घ्यायला हवी. 

प्रत्येक मुलाला, मुलीला पुरेसे शालेय शिक्षण मिव्ठायला पाहिजे व बाल कामगार 
प्रथा बंद झाली पाहिजे. त्यासाठी सामाजिक, आर्थिक, कायदेशीर उपाय योजले पाहिजेत. 
म्हणजे मुलांचे व्यक्तिमत्व खुरटले जाणार नाही व कोवव्ठ्या वयात कामाचा बोजा व तोही 
असुरक्षित कामाच्या जागी पडल्यामुव्ठे अपघातजन्य, प्रदुषणजन्य इ. आजार होणे हे ही 
होणार नाही. लहान मुलांचे लैगिंक शोषण बंद होण्यासाठी सर्वांगिण पाऊले उचलायला 
हवी 


अन्य फ.> न््न्न्य््् . 
>“२५६/४.१॥/ डे 
& 


2६८ न्‍ोे ८००५५ 
29 250 0 आज 
है प >> । गे | ) 
2२ | 
06957 6 पर 
हि ५ 


१६. व्यवसायजन्य व प्रदूषणजन्य आजार टाढ्ण्यासाठी विशेष उपाय योजना हवी 
- रस्ते, रेलवे क्रॉसिंगमुल्ठे होणारे अपघात, कारखान्यांमध्ये होणारे अपघात, शेती 
क्षेत्रातील यंत्रे, वीजेच्या धक्क्यामु्ठे होणारे अपघात, यामुव्ठे भारतात दरवर्षी हजारों मृत्यू 
होतात व लाखो अपंग होतात. तसेच कामाच्या ठिकाणी होणारे हवा, पाणी, ध्वनी प्रदूषण, 
कामातील ताण-तणाव यामुव्ठे होणा-या आजारांचेही प्रमाण खूप आहे. विशेषत:ः असंघटित 
उद्योगांमध्ये कामाची असुरक्षित परिस्थिती असते. त्यामुल्े तिथे होणारे अपघात, व्यवसायजन्य 
आजार कमी होतील यासाठी खास कडकपणे उपाय योजले पाहिजेत. (कामगार- 
स्त्रियांपैकी बहुसंख्य अशा असुरक्षित जागी काम करतात.) 

क़ारखान्यांमध्ये प्रत्येक कामगाराला संरक्षक साधने वापरणे यावर भर देऊन प्रतिबंधनाची 
जबाबदारी त्याच्यावर टाकण्यापेक्षा मुब्ठात ज्या यंत्रामुब्ठे, उत्पादन प्रक्रियांमुब्ठे, रसायमनांमुव्ठे 
आरोग्याला धोका पोचतो, अशांमध्ये 
सुधारणा करून हा धोका कमी केला पाहिजे. 
व्यवसायजन्य आजार टाव्ठण्यासाठी 
कामाची परिस्थिती सुरक्षित करणे 
ही मालकाची जबाबदारी मानली 
पाहिजे. तसेच उत्पादन-प्रक्रियेचे घातक 
पैलू, घातक रसायने बाजूला काढली 
पाहिजेत. कामगांरांचे आरोग्य हे केंद्रस्थानी 
ठेवून उत्पादन प्रक्रियेचे नियोजन केले 
पाहिजे. व्यवसायजन्य आजारांचे लवकर, 
योग्य निदान, त्याबाबत डॉक्टरांच्या प्रशिक्षणात सुधारणा करायला हवी. 

आधुनिक शेतीमध्ये कौटकनाशकांमुन्ठे मजूर, शेतकरी यांना धोका पोचतो. अशा 
घातक कीटकनाशकांचा वापर कमी करत नेला पाहिजे. मोठया शहरात अकार्यक्षम, 
प्रदुषणकारी वाहतुक व्यवस्थेमुठे होणारे हवेचे प्रदुषण यामुत्ठ विशेषतः लहान मुले व 
म्हातारी माणसे यांच्यामध्ये प्रदुषणजन्य आजारांचे प्रमाण खूप आहे. 

रस्ता वाहतुकीमुव्ठे दरवर्षी ५०,००० वर माणसे भारतात मृत्यू पावतात. औद्योगिक 
क्षेत्रात अपघातात होणान्या मृत्यूंच्या अनेक पट हे प्रमाण आहे ! वाहतुकजन्य आजार व 
अपघात टाव्ण्यासाठी वाहतुक व वाहने यांच्या संबंधीच्या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी 
व्हायला हवी. पण अधिक महत्वाचा उपाय म्हणजे रेलवे वाहतुकौच्या विकासाकडे दुर्लक्ष 
करुन रस्ता वाहतुकीत वाढ हे धोरण बदलायला हवे. 

छोटा वाहनांच्या ऐवजी बस, रेलवे ही सामुहिक व म्हणून अत्यंत कार्यक्षम व 
वीस-तीस पट कमी प्रदूषणकारी साधने वापरली पाहिजेत. हवा, पाणी यांची प्रदुषणाच्या 
अंगाने नियमित तपासणी, घातक उत्पादन-प्रक्रियांवर नियंत्रण, यामध्ये स्थानिक रहिवाशांच्या 
समित्यांचा सहभाग हवा. 

व्यवसायजन्य आजारांचे लवकर निदान होणे, त्याबदल योग्य सल्‍ला, उपचार 
मिलणे यासाठी डॉक्टर्स व इतर आरोग्य-कर्मचारी यांचे नीट प्रशिक्षण व्हायला हवे. 


अर 


१७. मानसिक आरोग्याला उपकारक ठरतील, मानसिक आजाराबाबतचे गंड दूर 
होतील, मानसिक आजारांवर सर्वागिण भूमिकेतृन उपचार होतील अशी समग्र 
उपाययोजना हवी ; निरनिराव्ठया अभ्यासांवरून स्पष्ट दिसते की मानसिक आजार हा 
काही फक्त पाश्चिमात्य वा शहरी वा उच्चभू लोकांचा प्रश्न नाही. खेडया-पाडयात ही 
त्याचे प्रमाण तितकेच आहे. मानसिक आजारांबद्दलचे गैरसमज व गंड दूर करण्यासाठी 
व्यापक जनजागृती व्हायला हवी. मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तीना सामाजिक 
आधार मिव्ठणे, कुटुंबीय, शेजारी-पाजारी यांच्या 
आधारे आजारावर उपचार व्हायला हवा. या 
आजारांचे वेठेवर निदान होण्यासाठी वैद्यकीय 
व्यावसायिक, सामान्य जनता यांच्यामध्ये जागृती 
व्हायला पाहिजे. मानसिक आजार असणा-यांच्या 
स्वयं-सहाय्य गटांना प्रोत्साहन, कुटुंबाचा, शेजा- 
यांचा आधार, व्यावसायिक सेवा यांची पूरक 
पध्दतीने सांगड घातली पाहिजे. मानसिक 
आजाराकडे जैव-वैद्यकीय, तांत्रिक भूमिकेतून न पहाता एकात्मिक भूमिकेतून पाहिले 
पाहिजे. मानसिक आजारांचे प्रतिबंधन, त्यावर उपचार हा केवब्ठ वैद्यकीय प्रश्न नाही हे 
लक्षात ठेवले पाहिजे. 

नेहेमीच्या मानसिक आजारांवरील उपचाराचा समावेश प्राथमिक आरोग्य 
सेवेमध्ये केला पाहिजे. मानसिक आजान्‍्यांना इस्पितव्ठामध्ये ठेवाबे लागले तर त्यांच्या 
मानवी हक्‍कांचे संरक्षण करण्यासाठी खास काव्ठजी घेतली पाहिजे. त्यासाठी अशा 
इस्पितव्ठांमधील सोयी-सुविधांमध्ये खूप सुधारणा करायला हवी. वरील गोष्टीच्या अभावामुब्ठे 
यांचा वापर केला जाऊन जादू टोणा मंत्र इ. ना लोक बव्ठी पडतात. 

१८. वयस्कर लोकांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष हवे - 

स्वातंत्रानंतर सरासरी आयुमर्यादा दुप्पट झाली आहे व बयोवृध्दांचे प्रमाण वाढत 
आहिे. त्यामुब्ठे वयोवृध्दांचे आरोग्य-प्रश्न व त्यावर उपाय याबाबत डॉक्टर्स व पूरक-आरोग्य 
कर्मचारी यांचे पुर्नशिक्षण व्हायला हवे व संवेदनशील आरोग्य सेवा मिव्ठायला हवी. 
वयोवृध्द लोकांना आर्थिक संरक्षण, सुयोग्य रोजगाराची संधी 
आणि गरज असेल तेव्हा निवारा उपलब्ध पाहिजे . 49%) हू ४ क्षि है) 

१९. शारीरिकदृष्टया कमकुबत व मानसिक #&_ 9 /< 
दृष्ट्या अपंग असणान्यांच्या आरोग्यासाठी विशेष | (३ (। 
प्राधान्य व उपाय योजना हवी. आधुनिक तंत्रविज्ञानाच्या हु ' डा 
| 


मदतीने शारीरिकदृष्टया अपंगांना त्यांच्या 
कमकुबतपणावर मात करायला मदत केली पाहिजे. दुसरे 
म्हणजे या सोबत त्यांच्यातील प्राविण्यालाही उत्तेजन दिले 
पाहिजे व त्या आधारे त्यांना सुयोग्य कामधंदा करता येईल 
अशा रितीने त्यांच्या क्षमता विकसित करुन, त्यांना स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न केला 
पाहिजे. 


/ > 
। 
>, 


९३ 


त्यांच्या खास आरोग्य-प्रश्नांबाबत त्यांना पुरेसे वैद्यमीय सहाव्य मिव्ठाले पाहिजे. 

मानसिक दृष्ट्या अपंग असणान्यांना तर जास्त मदतीची गरज असते. त्यांना 
शक्‍य तितके स्वावलंबी जीवन जगता यावे या दिशेने त्यांच्या खास प्रशिक्षणाची सोय हवी. 
त्यांना बेगव्व्या संस्थांमध्ये ठेवण्यापेक्षा समाजातच त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला 
पाहिजे. त्यासाठी त्यांच्या पालकांचे प्रशिक्षण करणान्या संस्थांना पुरेसे सरकारी पाठबव्ठ 
हवे. या कमकुव॒त गटांच्या खास आरोग्य-प्रश्नांबाबत समाजाची संवेदनशीलता वाढवली 
पाहिजे. शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या अपंगांसाठी असे नियोजन हवे की ज्यामुल्ठे त्यांना 


समाजाचा एक स्वावलंबी, सर्जनशील घटक म्हणून मानाने जगता येईल. 


२०. व्यसनीपणाच्या आजारापासून समाजाची मुक्ती होण्यासाठी, अमली 
पदार्थाच्या व्यवसायाला मूठमाती देण्यासाठी धोरण व यंत्रणा हवी- एका बाजूला 
रोजच्या जीवनातली निराशा, ताणतणाव, आनंदहीन, निरस काम, माणुसकीचा अभाव 
यामुब्ठे वैफल्याची भावना वाढून व्यसनाभिमुख परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तर दुसन्या 
बाजूला दारु, तंबाखू इ. अमली पदार्थाचा मोठा उद्योग उभा राहिला आहे. जास्तीत जास्त 
लोक या अमली पदार्थाच्या आहारी जाणे यातच या धंद्याची भरभराट आहे. त्यामुब्ठे 
कोट्यावधी लोक दारु-तंबाखूच्या आहारी पडून 
लाखो दरवर्षी मृत्यू पावत आहेत. 

हे सर्व थांबवायचे तर एकतर या अमली 


पदार्थावरील करांमधून सरकारला मिव्ठणारे सर्व है हू. 
उत्पन्न या वाढत्या व्यसनाचा मुकाबला ८ ६ 
करण्यासाठी व्यसनविरोधी जनजागृती साठी तसेच किक 
या व्यसनांमुठे आजारी पडलेल्यांवर उपचार लक 
करण्यासाठी खर्च केले पाहिजे. इतर कोणताही हु हे ४ 
विकास कार्यक्रम या उत्पन्नावर अवलंबून राहू स्प्ड 
नये. याबरोबर दारूबंदी संदर्भातील स्त्रियांनी व बन्द ०5 
युवकांनी केलेल्या चब्ठवल्ांसाठी सरकारने हक 
पाठबढ्ठ दयावे. दुसरे म्हणजे वैफल्य, एकटेपणा याची कारणे खूप खोलवर आहेत हे 
लक्षात घेऊन कामाच्या परिस्थितीत, सामाजिक परिस्थितीत सुधारणा करायला हवी. 
तिसरे म्हणजे दारू, तंबाखु, गुटखा यांच्या उद्योगांवर नियंत्रण हवे व त्यांचे प्रमाण कमी 
करत नेले पाहिजे. या अंमली पदार्थाची जाहीरात करण्यावर बंदी घातली पाहिजे. 
शाछ्ठेजब त्यांची विक्री होता कामा नये व एक उद्योग म्हणून या सर्व अंमली पदार्थाचे _ 
उत्पादन काही वर्षानी बंद व्हायला हवे. ु 

व्यसनग्रस्त लोकांना व्यसनमुक्त होण्यासाठी सामाजिक आधार व व्यावसायिक सेवा 
हवी. व्यसनमुक्तीसाठी काम करणा-या संस्थांना, गटांना सरकारने पाठबत्ठ देणे आवश्यक 
आहे. 


“जन-आरोग्य सनद दसरो आद 


“जन आरोग्य अभियान” कशासाठी? 


| सन २००० पर्यत सर्वाना आरोग्य हे ध्येय जगभरच्या सरकारांनी १९७८ 
मध्ये जाहीर केले होते. पण दोन हजार साल येऊन गेले तरी घोषित ध्येय | 
दृष्टीक्षेपातही आलेले नाही. उलट गेल्या १०-१५ वर्षात विकसनशील देशात 
रोगराईचे व काही देशांमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. हिवताप-क्षयासारखे 
| रोग पुन्हा उचल खात आहेत. त्यात मानसिक आजार, केन्‍्सर आणि एड्स 
सारख्या रोगांची भर पडत आहे. 

म्हणूनच, आता या साय्याबदल सरकारला जाब विचारायला हवा. संवाद 
आणि जागृंती, समीक्षा आणि संघर्ष करायला हवा. त्यासाठी लोकांनी स्वतः 
क्रियाशील होण्याची गरज आहे. सर्वाना आरोग्य ही घोषणा आम्ही, जगभरची 
जनता, खाली पड़ू देणार नाही हे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. त्यासाठी 


“जन-आरोग्य अभियान ” ही मोहीम आहे. 
“जन-आरोग्य अभियाना *ची उहिष्टे : 


* आरोग्य हा विषय सामाजिक-राजकीय विषय पत्रिकेवर यावा. तो सार्वत्रिक 
चर्चेचा विषय बनवावा. ठिकठिकाणचे आरोग्य प्रशन वेशीवर टांगले जावेत. 
“सर्वाना आरोग्य ! हे प्रत्यक्षात का आले नाही यावर चर्चा व्हावी. “जन-आरोग्य 
सनद” जाहीर व्हावी. 
« सरकारी सेवांचे कार्यक्रम नीट चालावे आणि सार्वजनिक आरोग्य-व्यवस्था 
बढ्कट व लोकाभिमुख व्हावी 
* खाजगी वैद्यकीय सेवेत जिथे अशास्त्रीय-अनैतिक पध्दती आणि फसवणूक 
होत असेल ती बंद व्हावी. या सेवेवर सामाजिक व स्वनियंत्रण प्रस्थापित व्हावे, 
० समाजामध्ये आरोग्याबदल - विशेषतः स्त्रिया व इतर उपेक्षित घटक यांच्या 
आरोग्याबदल जनजागृती व्हावी. 
* वर्चस्ववादी जागतिकीकरणाला जनवादी पर्याय मांडणाज्या आणि आरोग्य 
व समन्यायी विकासासाठी काम करणान्या जनचढ्ठवछ्गी एकत्र याव्यात. 
यासाठी राष्ट्रीय पातव्गीवर २००० हून अधिक लहान-मोठया, आरोग्य, 
महिला, विज्ञान, विकास व ग्राहक चव्ठवद्वीतील संघटनांनी पुढाकार घेतला 
| आहे. ३० नोव्हेंबर व १ डिसेंबर २००० रोजी कलकत्याला राष्ट्रीय स्तरावरची 
तर ४-८ डिसेंबर २००० ढाक्क्‍्याला आंतरराष्ट्रीय पातव्गीवरची जन आरोग्य 
संसद भरली होती. हीच चव्ठवछ भारतात सातत्याने चालू रहावी म्हणून तिला 
| “जन आरोग्य अभियानाचे” स्वरूप प्राप्त झाले आहे. 


जन-आरोग्य सनद 
(आरोग्यासाठी जनतेचा जाहीरनामा) 
दुसरी आवृती 


चांगले आरोग्य व आरोग्य-सेवा मिछुणे हा जनतेचा मूलभूत मानवी अधिकार 
आहे. हा अधिकार प्रत्यक्षात येण्यासाठी भारतात आरोग्याच्या क्षेत्रात व संबंधित 
सामाजिक क्षेत्रात कोणत्या आमुलाग्र सुधारणा करायला हव्यात हे या “जन 
आरोग्य सनदेः च्या स्वरूपात मांडले आहे. राज्य व देश पातछीवर, सविस्तर 
चर्चेच्या आधारावर विकसित झालेली “सनदे”ची ही नवीन आवृती आहे. 

आरोग्यासाठी मूलभूत सुविधा सर्वांसाठी असणे व आरोग्यासाठी सरकारने 
पुरेशी आर्थिक तरतूद करणे याची गरज आहे हे प्रथम मांडले आहे. त्यानंतर 
सर्वाना आरोग्य-सेवा मिक्रण्यासाठी कोणते धोरण व यंत्रणा हवी हे थोडक्यात 
स्पष्ट केले आहे. त्यामध्ये प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय पातव्गीवरची आरोग्य-सेवा 
सुधारणे, डॉक्टर्स, नर्सेस आदीच्या शिक्षणात लोकाभिमुख सुधारणा, खाजगी आरोग्य 
सेवेचे स्वनियंत्रण होण्यासाठी कायदा यापासून ते औषध धोरण, बिगर- अलोपेंथिक 
उपचार-पध्दतीना योग्य स्थान, गर्भनिरोधाच्या सक्ती ऐवजी सार्वत्रिक उपलब्धता 
इत्यादी बाबीचा समावेश आहे. दुर्लक्षित गट व आरोग्य-प्रश्न यांच्याबाबत 
कोणती संवेदनशील धोरणे हवीत हे थोडक्यात विशद केले आहे. स्त्रिया, लहान 
मुले इ. दुर्लक्षित गटांपासून ते मानसिक आरोग्य व व्यसनीपण या दुर्लक्षित 
आरोग्य प्रश्नांबाबतच्या धोरणांबद्दल या दृष्टीने मुद्ेवजा विवेचन आहे. 

“जन-आरोग्य अभियान” या मोहीमेसाठी बनवलेली ही पुस्तिका जन- 
आरोग्य चल्ववक्लीत गेली कित्येक वर्ष झालेल्या चर्चाच्या आधारे लिहिली आहे. 
आरोग्य व आरोग्य-सेवा याबाबत अगदी ठोस, नेमके धोरणात्मक बदल मागणारी 
ही “जन-आरोग्य सनद” सर्व सामाजिक कार्यकर्त्याना व जागृत नागरिकांना 
मार्गदर्शक ठरावी. 


“जन आरोग्य अभियान” साठी 


“सेहत” प्रकाशन देणगी मूल्य ५ रुपये 


